सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना 

तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व 

जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त 
शिपाई (जी.डी.) मगर रमेश साहेबराव, जि. जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२१/प्र.क्र.२०९/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १८/०८/२०२१. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैम २०१७/(प्र.क्र. ३१०/२०१७/२८, 
दिनांक २७/०३/२०१८ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६/१७०६, 
दि. १७/०८/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन दिनांक २७/०३/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, 
तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत अपंगत्व आलेल्या सैनिकांना 
दि. १ जानेवारी, २०१८ पासून त्यांच्या अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत देण्यात येते. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ येथे नमूद दिनांक १७/०८/२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त 
शिपाई(जी.डी.) मगर रमेश साहेबराव, जळगाव यांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


नाव व पत्ता 


नं ०३१५२४४२९ ०१ जून, २०१८ रु. १५,००,०००/- 
शिपाई(जी.डी.) देशांतर्गत सुरक्षा संबंधी मोहिम :- कोंडापारा, 


मगर रमेश साहेबराव, आरनपुर पोलीस स्टेशन, दंतेवाडा, छत्तीसगड 
मु. पो. टाकळी प्र.दे., येथील जंगल क्षेत्रामध्ये. 
ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव 
४२४११६. 


२. अपंगत्व wer जवान शिपाई (जी.डी) मगर रमेश साहेबराव यांना देय रु. १५,००,०००/- 
(रुपये पंधरा लाख फक्‍त) आर्थिक मदतीपैकी २० % म्हणजे रु. ३,००,०००/-(रुपये तीन लाख फक्त) शासकीय 
अनुदानातून तर उर्वरित ८० % रक्‍कम म्हणजे रु. १२,००,०००/- (रुपये बारा लाख फक्त) मा. मुख्यमंत्री 
सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून 
अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम- २०२१/प्र.क्र.२०९/का-२८ 

३. "वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍कमेपोटी होणारा खर्च 
रु. ३,००,०००/-(रुपये तीन लाख फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष " २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४) 
देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत (२२३५ २६०८) ५० - इतर खर्च "या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जळगाव 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS ER देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करण्यात यावा. 

षु. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, दिनांक २७.०३.२०१८ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२०१३२५५९६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
c Of Maharashtra, ou= 


+4 4 4 DN: -General Administration 
Sarita Rishi Bandekar 2 Sota vores 
2.5.4.20=b31073f189a9b7ba7ef841687ad2f151460b9ae8c9e4e2740bbe8 
992390072c5, 
D e S h mM u k h serialNumber=e40a063b6b4e8f59f9 1 f350aa6fec292a55db5bf8829c64d6 
८44200०. ‘Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 


701cdaac, cn= 
Date: 2021.08.20 12:33:10 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५.जिल्हाधिकारी, जळगाव, 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 

७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जळगाव, 

९.सह संचालक, लेखा व कोषागार,संगणक कक्ष,५ वा मजला,नवीन प्रशासन भवन,मुंबई - ३२, 
१०. मगर CART साहेबराव,मु. पो. टाकळी प्र.दे, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव - ४२४११६.. 
११.निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


